रस्ता सुरक्षा निधीमधून करावयाच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावांमधील कामांना निधी वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-१०१८/प्र.क्र.३११/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर २०२३. 


) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 

२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६. 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल,२०२३. 

४) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दिनांक २८.०८.२०२३ 

५) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/कार्या-४/नस्ती क्र.३७-२०२०/२०२३/ 

जा.क्र.११८८७, दि.०९.१०.२०२३ 
६) रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीच्या दिनांक १८.१०.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीचे 
इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा 
वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची 
स्थापना केली आहे. सदर समितीने रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा 
निधी निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात विविध प्रकल्पांना 
मान्यता देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये "रस्ता सुरक्षा 
निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे.सदर समितीने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या 
प्रस्तावांमधीळ कामांना निधी वितरण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

रस्ता सुरक्षेच्या प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ या वर्षात मागणी क्र.बी-३, २०४१, वाहनावरील 
कर, (००) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त, (०१) (०९) रस्ता सुरक्षा निधी 
(२०४१०५६४) (भारित) 32, अंशदाने या लेखाशिर्षखाली रु.५०.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. सदर रकमेतून Institute of Driving Training and research (IDRT), eT, 
नागपूर या संस्थेस जागेच्या सपाटीकरणाच्या कामासाठी व जमीन खोदाईच्या कामासाठी रु.३.५८ 
कोटी एवढया निधीच्या प्रस्तावास रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीच्या दिनांक १८.१०.२०२३ 
रोजी आयोजित बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, रु.३.५८ कोटी इतका निधी खालील 
प्रयोजनाकरिता वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१०१८/प्र.क्र.३११/परि-२ 


अ.क्र विभागाचे नाव बाब रक्‍कम 
(रु.कोटीत) 
7 परिवहन विभाग Institute of Driving Training and research | रु.३.५८ 


(IDTR), Wet, नागपूर येथीळ जागेच्या 
सपाटीकरणाच्या कामासाठी व जमीन खोदाईच्या 
कामासाठी रु.३.५८ कोटी इतक्या निधीचा प्रस्ताव. 


२. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल परिवहन आयुक्त यांनी 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३११०७१४०६५०६७२९ 
असा आहे. हा areat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=355d3 1d0cf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe1adfdofff4a 
ad6f9dd87f3d76b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G A N V | R serialNumber=D50DB685 13E91376BA0547B675FDF1B1F3E1AB72 
1046013C8F2C377536F96ACS, cn=SARIKA MENDHE GANVIR 
Date: 2023.11.07 14:46:21 +05'30' 
(सारिका मेंढे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
६) मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
७) मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
93) संचाळक, सीआयआरटी, पुणे ४११ ०२७. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१०१८/प्र.क्र.३११/परि-२ 


१४ sah Gos, लि. चेन्नई ६०० ०३२. 
१५) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१६) महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१. 
१९) वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२०) गृह विभाग (बीयुड़ी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 
२१) निवडनस्ती/परि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


